सन २०१८-२०१९ या शौक्षणिक वर्षापासून +2 
स्तरावरील द्विलक्षी अभ्यासक्रमाच्या नवीन/ 
अधिकच्या  तुकडयांना कायमस्वरूपी 
विनाअनुदान तत्वावर सुरू करण्यास मान्यता 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः : व्हीओसी-२०१७/प्र.क्र. १०९(भाग-३)/व्यशि-४, 
मंत्रालय विस्तार (खोली क्र.४३५), ४ था मजला 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादामा कामा रोड, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १७ जुलै, २०१८. 


वाचा : - plated विकास व उद्योजकता विभाग शासन निर्णय क्रमांक: व्हिओसी-२०१७/ 
प्र.क्र.१०९(भाग-३)/व्यशि-४, दिनांक २/२/२०१८. 


शासन शुध्दीपत्रक : 


सन २०१८-२०१९ या शैक्षणिक वर्षापासून +2 स्तरावरील द्विलक्षी अभ्यासक्रमाच्या नवीन/ 
अधिकच्या तुकडयांना कायमस्वरूपी विनाअनुदान तत्वावर सुरू करण्यास मान्यता देणेबाबतच्या 
दि. २/२/२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयातील ५७ अशासकीय संस्थांपैकी नाशिक विभागातील 
अ. क्र. १९ मधील श्री. गणेश शिक्षण संस्था, कोपरगाव, संचलित श्रीगणेश ज्युनिअर कॉलेज, 
को-हाळे, ता. राहाता, जि. अहमदनगर, या संस्थेच्या नावासमोर कॉम्प्युटर सायन्स या व्यवसाय 
अभ्यासक्रम ऐवजी “इलेक्ट्रॉनिक्स” हा व्यवसाय अभ्यासक्रम असे वाचावे. 


सदर झासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असुन त्याचा सांकेताक क्र.२०१८०७१७११५३४७९३०३ 
असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


lly signed by Santosh Vithal Rokad 


DN: ent Of Maharashtra, kill 
h vel velo} postalCode=400032, 
antosn set 
2.5.4. 1575 1 ffedbb0OSfdff34ab6ac1f8319d061483d7 
€ 4e251360f7921 
‘f4a9abe84c70de989¢3669424c1 2b6cad 
| t h a (0 a e b583d500fe489ce872791 6e0bb 
Date: 2018.07.17 11:55:45 +05'30° 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१ मा. राज्यपाल महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव 
) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव. 
) मा. मंत्री (कौ.वि.व उ.) यांचे खाजगी सचिव 
४) मा. राज्यमंत्री (कौ.वि.व उ.) यांचे खाजगी सचिव 
) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य मुंबई-१ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः व्हीओसी-२०१७/प्र.क्र. १०९(भाग-३)/व्यशि-४, 


प्रत :- 


६) सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक, (शालेय शिक्षण विभाग),( संचालनालयामार्फत.) 

0) सहसंचालक,व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, नाशिक 
(संचालनालयामार्फत) 

८) जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी (संचालनालयामार्फत) 

९) गणेशा शिक्षण संस्था, कोपरगाव, ता. कोपरगाव, जि. अहमदनगर संचलित श्रीगणेशा 
ज्युनिअर कॉलेज, को-हाळे, ता. राहाता, जि. अहमदनगर 


१) मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

२) मा. विरोधी पक्षनेता, विधान सभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

३) मा. सचिव, कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग यांचे स्वीय सहायक. 
) 
) 
) 


४ मा. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग यांचे स्वीय सहायक. 
५) उप सचिव , कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, मंत्राळय, मुंबई-३२ 
६) निवड नस्ती (व्यशि-४) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


